सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील कारागृहात फॉर्गिग मशिन खरेदी 
करण्यासाठी येणा-या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १० ऑक्टोबर, २०१४ 
वाचा 

१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ दिनांक १०.०९.२०१४. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
जा.क्र.मेंटेनन्स/वैद्यकीयउपकरणे/१०६६८/९९३६/२०१३-१५/क-६/पुणे-१/दि. २०.०९.२०१४. 


शासन शुद्धीपत्रक 


शुध्दिपत्रक - उपरोक्त वाचा १) येथील शासन निर्णयामधील राज्यातील कारागृहातील वैद्यकीय 
सुविधा वाढविण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री” मशिनरी या सदराखालील तक्त्याचे शीर्ष “राज्यातील खाळील 
कारागृहात फॉर्गिंग मशीनची खरेदी शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी GIA ABM” ऐवजी 
“राज्यातील खालील कारागृहात wre मशीनची खरेदी/ तुरूंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविण्यासाठी 
लागणारी यंत्रसामुग्री/मशिनरी” असे वाचण्यात यावे. 


२. तसेच, सदर तक्‍्त्यामधील अनु क्र. १ ते ३८ मधील प्रत्येक कारागृहासाठी खरेदी करावयाची फॉर्गिंग 
मशिनची रकाना क्र. ४ मधील प्रती नग किंमत “रू. ४८,५००/-” ऐवजी “ रू. ४८,०००/-” इतकी वाचण्यात 
यावी. 
३. सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४१०१०१६५९४७९८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


R av | N d fa On: CN = Ravindra Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
" GOVERNMENT OF 


री 
Ishwar (1000000040: 


(र.ई.गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


प्रत, 


१२. 
१३. 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

कारागृह उमपहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/ नाशिक/बुलढाणा/नागपूर/ उस्मानाबाद/नांदेड/ 


धुळे/ रत्नागिरी/ औरंगाबाद/ यवतमाळ/ कोल्हापूर/ अमरावती/ अकोला / बीड/ सातारा. 
अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


